महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: सैकवि-२०२१/प्र.क्र. ८४/२८ (आस्था.) 
सामान्य प्रशासन विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ०८डिसेंबर, २०२१. 


शासन आदेठा 


दि. २८/०३./२०१९ च्या शासन आदेशान्वये जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ( गट-अ, राजपत्रित) 
या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश देण्यात आले 
होते. मात्र निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना कार्यबाहुल्यामुळे अतिरिक्त कार्यभारासाठी वेळ देता येत नव्हता. 
त्यामुळे आता पुढील प्रमाणे सुधारीत आदेशा देण्यात येत आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्तसैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रत्येक 
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात १ याप्रमाणे ३०जिल्ह्यांकरीता जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (गट-अ 
राजपत्रित) ३० पदे, तसेच प्रभारी अधिकारी (गट-अ राजपत्रित) छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र,नाशिक -१ पद व 
सैनिक कल्याण विभागात उपसंचालक- (गट-अ राजपत्रित) 3 पदे अशी एकूण ३४ पदे मंजूर आहेत.सदर 
पदांपैकी अनेक पदे रिक्‍त असल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे.त्यामुळे रिक्त असलेल्या तसेच 
भविष्यात जी पदे रिक्‍त होतील त्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार संबंधित जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांनी 
योग्यउपजिल्हाधिकारी यांचेकडे संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांच्या विनंतीनुसार सोपविण्यात 
यावा. 


३. सदर आदेश महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूनत्याचा संकेतांक २०२११२०८१६४९१७४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  5५॥.४१| 
gulabrao gore = 

(शिवाजी गोरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


प्रति 
१. सर्व जिल्हाधिकारी, (सैनिक कल्याण विभाग,पुणे मार्फत) 
२. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,पुणे ४११००१. 
३. संचालक, सैनिक सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था,सिडका नं.१२, सेक्टर-३, मौलाना आझाद कॉलेजच्या 
मागे नविन औरंगाबाद-४३१००३. 
४. सर्व उपसंचालक/ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, (सैनिक कल्याण विभाग,पुणे मार्फत) 
५. सर्व उपजिल्हाधिकारी 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. अपर मुख्य सचिव,(महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. प्रधान सचवि व वि.चौ.अ. (१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. कक्ष अधिकारी (ई-२),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती (कार्यासन २८). 


